राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत जैविक 
कीड नियंत्रण व जैविक खते प्रयोगशाळांचे 
बळकटीकरण करणे हा प्रकल्प सन २०१७- 
१८ व सन २०१८-१९ मध्ये राज्यात 
राबविण्यास __ प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीपीएस १११७/प्र.क्र.१९ /१७ओ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : ०५ मार्च, २०१९ 


वाचा 
१) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.सीपीएस १११७/ प्र.क्र. १९/ १७-अ, 
दि. २९/०७/२०१७ 
२) कृषि आयुक्तालयाचे क्र. जा.क्र. कृउसं(प्र/गुनि-६/राकृवियो-जे/न.क्र. १२/८२/ २०१८, 
दि. ०५/०२/२०१८ 
3) कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय पूरकपत्र- सीपीएस १११७/प्र.क्र.१९/ १७-अ, 
दि. १३/०३/२०१८ 
४) कृषि आयुक्तालयाचे क्र. जा.क्र. कृउसं(प्र/गुनि-६/राकृवियो-जे/न.क्र. ३१/७०/ २०१९, 
दि. २१/०२/२०१९ 
शासन निर्णय पूरकपत्र क्र. २ :- 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत जैविक किड नियंत्रण व जैविक खते प्रयोगशाळांचे 
बळकटीकरण करणे हा प्रकल्प सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ मध्ये राज्यात राबविण्यासाठी संदर्भाधीन 
क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. कृषि आयुक्तालयाने संदर्भाधीन 
क्र. २ येथील पत्रान्वये केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने सन २०१७-१८ च्या घटकनिहाय तरतूदीमध्ये बाब 
बदल करण्यास संदर्भाधीन क्र. ३ येथील शासन निर्णय पुरकपत्रान्वये मान्यता देण्यात आलेली होती. 


आता, कृषि आयुक्तालयाने संदर्भाधीन क्र. ४ येथील पत्रान्वये, गौणबांधकाम, मजूरी, तांत्रिक 
मनुष्यबळाचे प्रशिक्षण व उपकरण खरेदी (आयुक्तालय स्तर) या बाबीवरील तरतूदी कमी करुन सामुग्री व 
पुरवठा या बाबीवरील तरतूदीमध्ये वाढ करण्यासाठी बाब बदल करण्यास मान्यता देण्याची विनंती केलेली 
आहे. त्यास अनुसरुन, संदर्भाधीन क्र. ३ येथील शासन निर्णय पुरकपत्रकातील सन २०१८-१९ मध्ये 
दर्शविण्यात आलेल्या बाबनिहाय मागणी ऐवजी पुढीलप्रमाणे सुधारीत मागणीचा THAT वाचावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीपीएस १११७/प्र.क्र.१९ /१७ओ 


जैविक कीड नियंत्रण व जैविक खते प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण करणे 


अ.क्र. जैविक बाब अनुदान मागणी 
प्रयोगशाळांची (रूपये लाखात) 

संख्या (सन २०१८-१९) 
पूर्वीची सुधारीत 

मागणी मागणी 

"१. .| गौण बांधकाम, विद्युतीकरण १५.०० 92.83 

2 i सामुग्री व पुरवठा १००.०० १९८.३६ 

३ मजुरी १४.०० ५.९७ 
४ गौण उपकरणे, एसी, संगणक, काचेचे | ५०.०० ५०.०० 


सामान, रसायने, इ.खरेदी व उपकरण 
खरेदी, उपकरण देखभाल दुरूस्ती 


५ तांत्रिक मनुष्यबळाचे प्रशिक्षण ३.०० ०.२४ 
द जेविक oleae नोंदणीकरिता डाटा = 00 | ,०० 
खरेदी करणे व नोंदणी शुल्क 
उपकरण खरेदी ( आयुक्तालय स्तर) १२९.८५ ४४.८५ 
१ प्रशासकीय खर्च १% ३.१५ ३.१५ 
एकूण ३१५.०० ३१५.०० 
३. सदरशासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wwww..maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०५१७१९१६७६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Prakash R. Kad 


overnme! Maharashtra, A 
And Adf Department, postalCode=400032, st=Maharasht 
Prakash १. Kadarnrnn recaicecertuans as vara 
\f774b9795c6, Prakash R. Kadi 
Date: 2019.03.05 17:22:44 +05'30' 


( Wha NT. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- १) प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक 
२) आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३) महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
४) उपसचिव ( निविष्ठा व गुणनियंत्रण) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) सर्व कृषि संचालक /कृषि सहसंचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६) कृषि संचालक ( निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक, 
८) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
९) वित्त विभाग- (व्यय-१/अर्थसंकल्प -१३) 
qo) नियोजन विभाग (कार्यासन १४३१), 
११) कक्ष अधिकारी (28), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कक्ष (RKVY), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३) निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


